गट-अ व गट-ब (राजपत्रित ) या संवर्गातील 
अधिका-यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यासाठी 
समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग, 
शासन आदेशा क्र. प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र.१०२ /झोपसू 
मादाम कामा मार्ग, Bee राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/कार्यासन-१२, 
दिनांक १७.१२.२०१६ 


शासन निर्णय :- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्त शासन निर्णयानुसार गृहनिर्माण विभागाच्या 


आस्थापनेवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई वगळून उर्वरित शहराच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन 


प्राधिकरण व धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई या कार्यालयातील गट-अ 
व गट-ब या संवर्गातील पदे प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यासाठी या विभागाची त्रिसदस्यीय समिती 


खालीलप्रमाणे गठीत करण्यात येत आहे. 


१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (गृहनिर्माण) -  झध्यक्ष 
२) सह सचिव/उप सचिव (झोपसू) = सदस्य 
३) अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (झोपसू) : सदस्य सचिव 


2. सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२००२१२११४०२६२००९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Suhas 10300१0000 


300725019८, 


1b00e7181536eedd7b08803397fed3a96870ca 


Mamdapurkar 22" 


Date: 2020.02.12 11:44:07 +05'30' 


(सुहास ममदापुरकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२) प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणे, पुणे व नागपूर 


) 
) 
) 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्यकारी अधिकारी, धारावी पुर्नवसन प्रकल्प, मुंबई 


शासन आदेडशा क्रमांकः प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र.१०२/झोपसू 


Cc 


५) मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 

) मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
८) अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय, मुंबई. 

९) उप सचिव (श्री.तुंबारे) यांचे स्वीय सहायक, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अवर सचिव (झोपसू) गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) निवड नस्ती (झोपसू) 


G ८:८४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


